अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“सहसंचालक, गट-अ” या संवर्गातील 
पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती व 


पदस्थापना रद्द करण्याबाबत . 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्रमांक-पदोनि-१११९/प्र.क्र.१०/का.१४२७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० जून, २०२० 


वाचा - नियोजन विभाग, शासन आदेडा क्र. पदोनि-१११९/प्र.क्र.१०/का.१४२७, 
दि.३१/०७/२०१९ 


शासन आदेश : 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये “श्री.स.ब.दराडे, जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर” यांना “सह संचालक, गट-अ” या पदावर पदोन्नती 
देण्यात येऊन त्यांची पदस्थापना “उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती” या 
पदावर करण्यात आली होती. श्री.स.ब.दराडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
सोलापूर यांनी त्यांच्या दि.२७/०२/२०२० च्या अर्जान्वये त्यांना “सह संचालक, गट-अ” पदावर दिलेली 
पदोन्नती नाकारत असल्याचे कळविले आहे. श्री.स.ब.दराडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 
नियोजन समिती, सोलापूर यांनी केलेली विनंती विचारात घेऊन, त्यांची दि.३१/०७/२०१९ च्या शासन 
आदेशान्वये “विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती” या पदावर केलेली पदोन्नती व पदस्थापना या 
आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


र. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन आदेशा उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२००६१०१०५९१८२६१६ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Tus h ar lr genre tas 
Purushottam = 
Hirlekar zon 
(9.9 fede) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोनि-१११९/प्र.क्र.१०/का.१४२७, 


३) मा.मंत्री नियोजन) / मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

४) विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, अमरावती/पुणे. 

५) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर. 

६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

७ श्री.स.ब.दराडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर. 

८) उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

९) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, सोलापूर/अमरावती. 

११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

92) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


